आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 
२०२१- २०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सकआ-२०२१/प्र.क्र.३८/आस्था २, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २७ ऑक्टोबर, २०२१. 
वाचा :- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सकआ-२०२१/प्र.क्र.३८/आस्था-२, 
दि.८.३.२०२१. 
२) AGA AMT कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.दिकआ/आस्था/अस्थायीपदे/२०-२१/५५२०, 
दि.३०.०८.२०२१. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.८.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णय दि.८.३.२०२१ अन्वये आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील अनुक्रमे ३५३ अस्थायी पदांना दि.१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
त्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार सर्व प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेले आहेत. 
३. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रे अते क मधे दर्शविलेल्या 
३५३ अस्थायी पदांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून दिनांक १.९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ या 
कालावधीकरीता पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे - 


१) कार्यकारी पदे वगळून अन्य अस्थायी पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त नसल्याच्या धारणेच्या 
अधीन राहून सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 
करण्यात यावे. 

३) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून सामावून घेतले 
जाईल त्या दिनांकापासून तसतशी अधिसंख्य पदे आपोआप रद्द होतील. 


४. उपरोक्त पदांसाठी होणारा खर्च संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन ज्या लेखाशिर्षामधून 
करण्यात येते त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय PATH: सकआ-२०२१/प्र.क्र.३८/आस्था 2, 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.८.२०२१ अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२७१८१२२६३९२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
सोबत :- (विवरणपत्र अते क) 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2021.10.27 18:18:44 +05'30' 


(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
संचालक, विमुक्‍त जामी, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
संचालनालय, पुणे 
३. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 
४. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
५. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपुर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०. वित्त विभाग, व्यय -१४/ अर्थसंकल्प-७/ आपुक, मंत्रालय, मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी (मावक /अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवडनस्ती (३ प्रती) आस्था -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अपंग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 
पुढे (दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.२.२०२२)चालू ठेवण्याबाबत 
विवरणपत्र - अ 
अक्र | पदाचे नांव एकूण | ज्या शासन निर्णयाव्दारे पदे निर्माण करण्यात आली 
पदे | Cita क्रमांक व दिनांक 
आयुक्त, अपंग कल्याण यांच्या आस्थापनेवरील पदे 


१) | आयुक्त अपंग कल्याण a शा.नि.इडीडी-१०९६/४७३३/ प्र.क्र.६६६/ सुधार-२, 
भा.प्र.से.) दि.१९.८.२००० 
२) | उप आयुक्त, अपंग rl वरील प्रमाणे 
कल्याण 
३) | सहाय्यक आयुक्त, | शा.नि.सकआ-२००१/ प्रक्र.२५१ /भाग-३आअ/आस्था 
अपंग कल्याण दि४.२.२००६ 
४) | निरीक्षक (राज) षु शा.नि.इडीडी-१०९६/४७३३/ प्र.क्र.६६६/ सुधार- 
२,दि.१९.८.२००० 
५) लेखाधिकारी, गट-ब hae] शा.नि.इडीडी-१०८२/३७०३/का-१० दि.१.६.१९८३ 
६) | उच्चश्रेणी लघुलेखक ane शा.नि.इडीडी-१०९६/४७३३/ प्र.क्र.६६६/ सुधार- 
२,दि.१९.८.२००० 
७ ।कार्यालयीन अधिक्षक २ वरील प्रमाणे 
८) । वैद्यकीय सामाजिक २ शा.नि.इडीडी-१०८२/३७०३/का-१० दि.१.६.१९८३ 
कार्यकर्ता 
९) | लघुलेखक निम्नश्रेणी णां शा.नि.इडीडी-१०९६/४७३३/ प्र.क्र.६६६/ सुधार- 
२,दि.१९.८.२००० 
qo) | सहाय्यक लेखाधिकारी | 2 शा.नि.इडीडी-१०८२/३७०३/का-१० दि.१.६.१९८३ 
शा.नि.सकआ-२००१/ प्रक्र.२५१ /भाग-३अ/आस्था दि 
४.२.२००६ 
११) | सहाय्यक सल्लागार २ झा.नि.इडीडी-१०८२/३७०३/का-१० दि.१.६.१९८३ 
१२) | प्रमुख लिपिक २ शा.नि.इडीडी-१०८१/२४३/आस्था-२,दि.७.११.१९८५ 
१३) | वरिष्ठ लिपिक ३ वरील प्रमाणे 
qx) | कनिष्ठ लिपिक ८ सकआ-२००५/प्रक्र.२५१-भाग-३ /आस्था-२,दिनांक 
४.२.२००६ व झा.नि.इडीडी-१०९६/४७३३/ 
प्र.क्र.६६६/ सुधार-२, दि.१९.८.२००० 
१५) | वाहन चाळक २ शा.नि.इडीडी-१०९६/४७३३/ प्र.क्र.६६६/ सुधार-२, 
दि.१९.८.२००० 
१६) । शिपाई 8 शा.नि.इडीडी-१०९६/४७३३/ प्र.क्र.६६६/ सुधार-२, 
दि.१९.८.२००० 
१७ । विधी अधिकारी (कंत्राटी) । ४ वरील प्रमाणे 
एकूण ४२ 


विवरणपत्र- ब 


दिव्यांग सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र शासन निर्णय क्र. बीजीटी २०००/प्र.क्र.१५५/अर्थसंकल्प 


दि. ३.२.२००१ नुसार जिल्हा परिषदेच्या (समाजकल्याण विभागाकडे) आस्थापनेवरील 


१ । वैद्यकीय २८  । शासन निर्णय सकआ/२००१/प्र.क्र.२५१ भाग ३-अ 
सामाजिक /आस्था-२ दि. ४.२.२००६ 
कार्यकर्ता जिल्हा परिषद, मुंबई उपनगर/ रायगड/रत्नागिरी 
/हिंगोली/नंदुरबार/वाशिम व गोंदिया वगळून 
2) | सहाय्यक २८ । शासन निर्णय सकआ/२००१/प्र.क्र.२५१ भाग ३-अ 
सल्लागार /आस्था, दि. ४.२.२००६ 
जिल्हा परिषद, मुंबई शाहर/ सिधुदूर्ग /धुळे 
/परभणी/अकोला/भंडारा/गडचिरोली वगळून 
३) | वैद्यकीय a शासननिर्णय सकआ/२०१४/प्र.क्र.२४७/आस्था-२ 
सामाजिक दिनांक & ०१.०९.२०१४ अन्वये जिल्हा परिषद 
कार्यकर्ता पालघर करिता मंजूर करण्यात आले आहे. 
४ | सहाय्यक a शासननिर्णय सकआ/२०१४/प्र.क्र.२४७/आस्था-२ 
सल्लागार दिनांक § ०१.०९.२०१४ अन्वये जिल्हा परिषद 
पालघर करिता मंजूर करण्यात आले आहे. 
एकूण प८ 


विवरणपत्र- क 


१) शासकीय अंध शाळा, नाशिक (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१) | विशेष शिक्षक णि शासन निर्णय इडीडी-१०८५ / १०७३ / सीए-२, दिनांक 
०४/०९/१९८५ 
2) | पहारेकरी (१ वरील प्रमाणे 
३) | कनिष्ठ ual वरील प्रमाणे 
काळजीवाहक 
x) अर्धवेळ शिक्षक १ | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०६२, दि.१.७.१९६४ 
५) | मानद वैद्यकीय ha TF. .SISTA-10& 8/83/07, दि.१८.४.१९७१ 
अधिकारी 
६ | वाहन चाळक ha शा.नि.क्र.इडीडी-१०८४/१३७९३/(के. नं १६४) सी ए-२ 
दि.०७.०५.१९८५ 
एकूण ६ 
२) अंध शाळा (मालवण) सध्या कुडाळ जिल्हा सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


) 
१) । अधिक्षक [ar] झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१०६०/२०५१/एन, दि ३.१२.१९६९ 
२) । विशेष शिक्षक 3 | वरील प्रमाणे 
3) । वरिष्ठ काळजी वाहक ।४ । वरील प्रमाणे 
8) | मानद वैद्यकीय हि वरील प्रमाणे 
अधिकारी 
एकूण रै 


३) शासकीय अंधझाळा, भंडारा (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१ | सहाय्यक शिक्षक | 2 | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी- दि.४.२.५८ , २.१२.१९५९ व 
१४.०६.१९८२ 
२) | मानद वैद्यकौय दिं शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी- १०२४/२ ५ /एनआर दि.२७.११.१९६४ 
अधिकारी 
३) | SHIR ia शा.नि.सक.वि.क्र.इडीबी-११५९/७१५६६ -एल 
अंशकालीन f2.2.92.9848/Agra Hayana १९८१ 
एकूण ४ 


8) शासकीय अंध शाळा, लातूर (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१) | अधिक्षक i शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- 9048-2988 9-VA 
दि.१२.०८.१९६० 

२) । विशेष शिक्षक २ ।झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर-१०५९-२१४९१-एन 
दि.१२.०८.१९६० व दि. १४.११.१९६३ 

3) | कला शिक्षक २ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.डीआर-१०५९-२१४९१-एन 
दि.१२.०८.१९६० व दि. १४.११.१९६३ 


४ | स्वयंपाकी हिं शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर- १०५९-२१४९१-एन 
दि.१२.०८.१९६० 
५ ।कनिष्ठकाळजी ।२  शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीआर-१०५९-२१४९१-एन 
वाहक दि.१२.०८.१९६० 
६) | सफाईंगार i शा.नि.स.क.वि.क्र.डडीआर- 9048-2988 9-V 
दि.१२.०८.१९६० 
एकूण ९ 


५) शासकीय अपंग बालगृह, नागपूर (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


हि मानद वैद्यकीय ia शा.नि.स.क.वि.क.जेबीएडी १६९२६, दिनांक -२०.०४.१९६० 

अधिकारी 

एकूण cal 
६) शासकीय अपंग बालगृह, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
१ ।मानसशास्त्रज्ञ Pal शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०६२/एन, दिनांक २६.६.१९६२ 
2) | मानद i वरील प्रमाणे 

वैद्यकीयअधि. 

एकूण २ 


७ शासकीय अपंग बालगृह, मिरज (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


9) | मानद वैद्यकीय ia झा.नि.स.क.वि. क्र.इडीडी-३६९१/एन, दि.१९.९.१९६६ 
अधिकारी 

२ | मानस शास्त्रज्ञ ह... वरील प्रमाणे 

3) ।माळी ia वरील प्रमाणे 

8) | व्यवसाय/कला शिक्षक क्विं वरील प्रमाणे 

4) | स्वयंपाकी aan वरील प्रमाणे 
एकूण ५ 


८) प्रशासकीय प्रशिक्षण पुर्नउत्पादन केंद्र, (अपंगाची कर्मशाळा) नागपूर 


१) अधिक्षक गो शा.नि.स.क.वि.क्र.एसएनए-१०६०/ ८७८११एन, 
दि१०.१०.१९६० 
२) कनिष्ठ लिपीक (ह. | वरील प्रमाणे 
3) मानद वैद्यकीय mt वरील प्रमाणे 
अधिकारी 
8) निदेशक संगणक हि शा.नि.इडीडी-२००४/प्रक्र.१४७/सुधार-२, 


दिनांक १८.३.२००५ 


4) निदेशक २  ।शा.नि.इडीडी-२००४/प्रक्र.१४७/सुधार-२, दिनांक 
१८.३.२००५ 
६) स्वयंपाकी te.” hd वरील प्रमाणे 
७) कनिष्ठ ia वरील प्रमाणे 
काळजीवाहक 
८) मदतनीस २  । वरील प्रमाणे 
एकूण (१०. ठ 


९) शासकीय प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) | निदेशक ३ | शासन निर्णय एसडब्लल्यूए १०६९/९००६एन दिनांक 
२५/०५/१९७१ 
2) ।मदनतीस hs वरील प्रमाणे 
एकूण 8 


१०) शासकीय FHA झाळा, अकोला (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१ | मानद वैद्यकीय हि शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७४/१०५८/९६३/ दिनांक 
अधिकारी ४.०२.१९५८ 
२) । विशेष शिक्षक २ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७४/१०५८/९६३/ दिनांक 
४.०२.१९५८ 
एकूण ३ 


११) शासकीय मुकबधिर विद्यालय, अलिबाग, जिल्हा रायगड (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


q) । अधिक्षक i शा.नि.स.क.वि.क्र.इठीडी-१०६२/९९५/९७/एन, दिनांक 
१५.१०.१९६३ 
२) । विशेष शिक्षक ३ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.एसडब्ल्यूडी १०७६/४८०५/का१, दिनांक 
२५.५.१९७७ व दिनांक ०२.०९.१९८५ 
३) । व्यवसाय ie शा.नि.स.क.वि.क्र.एसडब्ल्यूडी १०७६/४८०५/का१, दिनांक 
शिकूषक २५.५.१९७७ व दिनांक ०२.०९.१९८५ 
४ । कनिष्ठ लिपीक cal वरील प्रमाणे 
५) । स्वयंपाकी ग्य वरील प्रमाणे 
६) | कनिष्ठ २ | वरील प्रमाणे 
काळजीवाहक 
७ | पहारेकरी ae वरील प्रमाणे 
८) | मानद वैद्यकोय “| झा.नि.स.क.वि.क्र.इछीडी-१०६२/९९५/९७/एन, दिनांक 
अधिकारी १५.१०.१९६३ 
एकूण Pa) | q 


92) शासकीय मुकबधिर मुलांची शाळा, औरंगाबाद (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


q) । विशेष शिक्षक षु प्रा. नि.स.क.वी.क्र.इडीडी/१०७९/४७४८/१०११ दिनांक 
२०.०७.१९७९ 
2) | ois काळजी | 2 शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, दिनांक 
वाहक २२.१.१९७१ 
३) । वसतिगृह णि शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, दिनांक 
कर्मचारी २२.१.१९७१ 
४ ।मदतनीस णि शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, दिनांक 
२२.१.१९७१ 
4) | स्वयंपाकी ia शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०७०/७७२०/एन, दिनांक 
२२.१.१९७१ 
एकूण १० | 


१३) शासकीय प्रौढ मुकबधिर प्रशिक्षण केंद्र, उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१ । कनिष्ठ लिपीक a झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक - 
०६.०९.१९६७ 
२) | मानद वैद्यकीय a शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक - 
अधिकारी ०६.०९.१९६७ 
३) ।पी.टी. निदेशक | झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक - 
(अर्धवेळ) ०६.०९.१९६७ 
४ ।कातारी/जोडारी २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक -०६.०९.१९६७ 
निदेशक 
५ | स्वयंपाकी गि शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक - 
०६.०९.१९६७ 
६ | मदतनीस २ शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक - 
०६.०९.१९६७ 
७ | ras ey झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक - 
०६.०९.१९६७ 
८) । पहारेकरी a IA. £8. SSTSI-999083/ एन , दिनांक - 
0.08.98 &9 
९) | सफाईगार | झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१११०९३/ एन , दिनांक - 
०६.०९.१९६७ 
एकूण Soa 


१४ शासकीय प्रौढ अपंग कर्मशाळा प्रशिक्षण केंद्र, मिरज, जिल्हा सांगली (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) । अधिक्षक a झा.नि.स.क.वि.क्र.इछठीठी-१०७७/५३४५८/१० दिनांक 
१६.६.१९७९ 
२) | वरिष्ठ लिपिक ae | वरील प्रमाणे 
३) | भांडारपाल Pe | वरील प्रमाणे 
x) । निदेशक २ | वरील प्रमाणे 
५ ।मदतनीस/ हेल्पर ।|२ । वरील प्रमाणे 
६) । शिपाई ।१__ | वरील प्रमाणे 
७ ।वाचमन a | वरील प्रमाणे 
८) | सफाईंगार ea | वरील प्रमाणे 
९) ।मानद वैद्यकीय ha वरील प्रमाणे 
अधिकारी 
qo) | स्वयंपाकी a -.| वरील प्रमाणे 
एकूण १२ 


१५) प्रशासकीय अपंगांचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, वर्धा जिल्हा परिषदेकडे वग 


१) । प्राचार्य ia शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२०८६/५०९०३७/(३३२) /सु-२, दिनांक 
२१/०८/१९८९( सदर पद व्यपगत झालेले आहे) 
२) । पर्यवेक्षक ie शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२०८६/५०९०३७/(३३२) /सु-२, दिनांक 
२१/०८/१९८९(सदर पद व्यपगत झालेले आहे) 
३) | कनिष्ठ लिपिक षा शासन निर्णय क्रं. इडीडी-२००४ / प्र.क्र.१४७/सु-२, दिनांक 
१८/०३/२००५ 
x) । निदेशक ४ | वरील प्रमाणे 
५) | स्वयंपाकी १. वरील प्रमाणे 
६ । मदतनीस Pee | वरील प्रमाणे 
७ | शिपाई त्त वरील प्रमाणे 
८) । चौकीदार/पहारे le वरील प्रमाणे 
करी 
एकूण ९ 


१६) शास. अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, अंबाजोगाई जिल्हा बीड (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


१  । हस्तकला शिक्षक 1 शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/ २०६९३/सीए २, 
दि.२.९.१९८५ 

२) | अधिक्षक (राजपत्रित) |...) झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 

3) | वरिष्ठ लिपिक २ | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 

8) | कनिष्ठ लिपिक rl शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 


५  । विशेष शिक्षक ४ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/ २०६९३/सीए २, 
दि.२.९.१९८५ 
६) | Pras ca शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 
७ | परिचारिका (नसी a शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी१८७४/७४ -एन, दि.३.२.१९७४ 
८) । वरिष्ठ काळजी वाहक |g | वरील प्रमाणे 
९) । स्वयंपाकी ca वरील प्रमाणे 
qo) | परिचर/मदतनीस २ | वरील प्रमाणे 
११) । मानद वैद्यकीय a वरील प्रमाणे 
अधिकारी 
१२) | भौतिक उपचार तज्ञ Pe वरील प्रमाणे 
एकूण २२ 


१७) शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, वर्धा (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


q) । अधिक्षक (राजपत्रित) i वरील प्रमाणे 
शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १९७३/३६९/ ३६९८५/एन, 
दि.१३.९.१९७४ 
२) | परिचारिका (नस) Ear i] वरील प्रमाणे 
3) | भौतिक उपचार तज्ञ ae) वरील प्रमाणे 
x) | वरिष्ठ लिपिक a | वरील प्रमाणे 
५  । विशेष शिक्षक ४ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०९३/ सीए-२, 
दि.२.९.१९८५ 
६ | हस्तकला शिक्षक al वरील प्रमाणे 
७ । कनिष्ठ लिपिक / ef वरील प्रमाणे 
टंकलेखक 
८) | वाहन चालक धी शा.नि.स.क.वि.क्र.१०८१/४३८३/८१८/१०, 
दि.२२.११.१९८३ 
९) । rors ca वरील प्रमाणे 
qo) | सफाई कामगार धि झा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १९७३/३६९८५/एन, 
दि.१३.९.१९७४ 
qq) । वरिष्ठ काळजी वाहक ।५ | वरील प्रमाणे 
१२) | परिचर fae वरील प्रमाणे 
१३) । मानद वैद्यकीय धि वरील प्रमाणे 
अधिकारी 
१४) | मानद मानसशास्त्रज्ञ Fae वरील प्रमाणे 
एकूण २१ 


१८) शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, जळगांव (जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील) 


9) | अधिक्षक | शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७८/१०, दि.२५.११.१९७८ 
(राजपत्रित) 
२) | भौतिकोपचार P| वरील प्रमाणे 
तज्ञ 
३) । व्यवसायोपचार ld वरील प्रमाणे 
तज्ञ 
x) । विशेष शिक्षक Es शा.नि.स.क.वि.क्र.डडीडी-१०८५/२०९३/ सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
५  । हस्तकला शिक्षक Pa | शा.नि.स.क.वि.क्र.ड्‌डीडी-१०८५/२०९३/ सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
६) | प्रशिक्षितशिक्षक | 3 ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७८/१०, दि.२५.११.१९७८ 
७ लेखापाल rae. वरील प्रमाणे 
८) । वरिष्ठ लिपिक em वरील प्रमाणे 
९) । कनिष्ठ लिपिक वचि वरील प्रमाणे 
qo) | स्वयंपाकी ke वरील प्रमाणे 
११) | परिचर/मदतनीस | २ | वरील प्रमाणे 
१२) | सफाईंगार Ea शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी 1092/90, दि.२५.११.१९७८ 
१३) | ठोपाई eae | वरील प्रमाणे 
१४) । वरिष्ठ काळजी ।६ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७८/१०, दि.२५.११.१९७८ 
वाहक 
१५) । मानद वैद्यकीय P| वरील प्रमाणे 
अधिकारी 
१६) | मानद मानस | शा.नि.स.क.वि.क्र.ड्‌डीडी-१०७५/२०९३/ सीए-२, दि.२.९.१९८५ 
शास्त्रज्ञ 
२४ 
१९) शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय संमिश्र केंद्र, वाशिम (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 
9) | अधिक्षक ie शा.नि.स.क.वि.क्र.१०७९/५२२०४/ ४५६/१०, दिनांक १८.९.१९८० 
(राजपत्रित) 
२) | परिचारिका eae | वरीलप्रमाणे 
३) । व्यवसायोपचार i वरील प्रमाणे 
तज्ञ 
x) । विशेष शिक्षक fiat. | शा.नि.स.क.वि.क्र.डडीडी१०८५/२०६/९३/सी, दि.१.९.१९८५ 
५ | हस्तकला शिक्षक in शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६/९३ सीए-२, 
दि.२.९.१९८५ 
६) | प्रशिक्षितशिक्षक ।|३ | शा.नि.स.क.वि.क्र.१०७९/५२२०४/ ४५६/१०, दिनांक १८.९.१९८० 
७ । लेखापाल यि वरील प्रमाणे 
८) | वरिष्ठ लिपिक fa | वरील प्रमाणे 


९) ।वाहन चाळक Ea वरील प्रमाणे 

qo) | शिपाई Pa | वरील प्रमाणे 

११) | परिचर/मदतनीस | २ | वरील प्रमाणे 

१२) | सफाईगार ।१_ | वरील प्रमाणे 

१३) | स्वयंपाको पिं वरील प्रमाणे 

१४) । वरिष्ठ काळजी ।५ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी १०७९/५८२०४/१०, दि.१०.९.१९८० (१ 
वाहक पद व्यपगत) 

१५) | मानद वेद्यकौय ha वरील प्रमाणे 
अधिकारी 
एकूण २२ 


२०) शासकीय अपंगांचे बहुउद्देशिय केंद्र, नागपूर / पुणे (जिल्हा परिषदेकडे वर्ग) 


१) | अधिक्षक २ ।शा.नि.स.क.वि.क्र.इडीडी-१०८५/२०६/ ६९/सीए-२, दिनांक 
(राजपत्रित) १९५१९८५ 
२) । भौतिकउपचार ।२ | वरील प्रमाणे 
तज्ञ 
३) | व्यवसायोपचारत a (नागपूर करिता) वरील प्रमाणे 
ज्ञ 
x) | शिक्षक (प्रशिक्षितो | ५ | वरील प्रमाणे (६ पैकी १ पद व्यपगत झाले) 
५ ।वरिष्ठलिपिक ।२ शा.नि.स.क.वि.क्र.आस्था-३८२६/बदली/झा.अंध/ का-२, दिनांक 
(लेखापाल) ३०.१२.१९८६ (३ पैकी पुणे करिता १ पद व्यपगत झाले) 
६ । कनिष्ठ लिपिक ।२ | वरील प्रमाणे अंध शाळा नाशिक येथील 
(टंकलेखक) 
७ । स्वयंपाकी २ | वरील प्रमाणे 
८) | कनिष्ठ काळजी | 92 | वरील प्रमाणे 
वाहक 
९) | मदतनीस २ | वरील प्रमाणे (३ पैकी नागपूर १ पद वगळून) 
qo) । सफाई कामगार ।२ | वरील प्रमाणे 
११) | परिचारीका Ea वरील 
१२) । मानद वैद्यकीय हि वरील प्रमाणे (२ पैकी पुणे १ पद वगळून) 
अधिकारी 
१३) | ठोपाई २ | वरील प्रमाणे 
एकूण ३६ 


29) जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, विरार, ता. वसई, जि. ठाणे 


१) । जिल्हा अपंग पुनर्वसन | । शा.नि.क्र. अपंग/२००६/प्रक्र ४/सुधार-३,दिनांक 
अधिकारी १२.७.२००७ शासन आदेशा क्र.सकआ २०११/ 
प्र.क्र.६०५/आस्था-२ दिनांक ३०/०८/२०१२ 
२) | कृत्रिम अवयव अभियंता ey वरीलप्रमाणे 
(वरिष्ठ) 
३) | समाज सेवीका - नि-व्यवसाय all वरीलप्रमाणे 
मार्गदर्शक -नि- मानसशास्त्रज्ञ 
४ । व्यवसाय उपचार तज्ञ ha | वरीलप्रमाणे 
५) | भौतिक उपचार तज्ञ ।१__ वरीलप्रमाणे 
६ ।श्रवणववाचा उपचार तज्ञ pad वरीलप्रमाणे 
७ | मोबिलीटी इन्स्ट्रक्टर / विशेष ial वरीलप्रमाणे 
अंध शिक्षक 
८) | कृत्रिम अवयव अभियंता णि वरीलप्रमाणे 
(कनिष्ठ) 
९) | इयुमेकर-नि-लेदरवर्कर ।१___| वरीलप्रमाणे 
qo) | लेखापाल-नि-रोखपाल iar | वरीलप्रमाणे 
११) । सहाय्यक et वरीलप्रमाणे 
१२) | लघुलेखक (नि.श्रे) "ला वरीलप्रमाणे 
१३) | लिपीक-टंकलेखक- ia वरीलप्रमाणे 
भांडारपाल 
१४ | वाहन चालक- नि-परिचर २  । वरीलप्रमाणे 
१५) | संदेशावाहक-नि-सफाईगार- ।३  । वरीलप्रमाणे 
नि-चौकीदार 
१६) | बहुउद्देशिय पुनर्वसन सहाय्यक fo fl वरीलप्रमाणे(४ पैकी 3 पद व्यपगत झाले) 
१७) | बहुउद्देशिय पुनर्वसन उपचारक |१ | वरीलप्रमाणे(२ पैकी १ पद व्यपगत झाले) 
१८) | बहुउद्देशिय पुनर्वसन तंत्रज्ञ  |।१ | वरीलप्रमाणे(२ पैकी १ पद व्यपगत झाले) 
१९) । कानसाचा तंत्रज्ञ eal वरीलप्रमाणे 
एकूण २२ 


